अकोला जिल्ह्यातील अकोला तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.४६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०३ मार्च, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे 
पत्र जा.क्र.का-२(२)/ अकोला दर्जोन्नती/२०२१/१२, दि.०३/०१/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये अकोला जिल्ह्यातील अकोला तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, अकोला यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 


करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, अकेला यांचा ठराव विचारात घेता, 
सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, अकेला यांचा ठराव विचारात घेऊन अकेला जिल्ह्यातील अकोला तालुक्यातील 
खालील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 


करण्यात येत आहेत. 
दर्जोन्नत 

अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | करावयाची एकूण दर्जोन्नती 
क्र लांबी (कि.मी) । नंतरचा क्रमांक 
fa. | . 'कुंभारीते सोनाळा रस्ता. ०/०० ते ३.०० 3.00 कि. मी.  । ग्रामीण मार्ग-१७९ 
२. ।कुंभारी ते सिसा उदेगांव रस्ता. | ०/०० ते २.०० २.०० कि. मी.  । ग्रामीण मार्ग-१८० 

बोरगाव खु. ते दोडकी जवळा 

रस्ता. ०/०० ते ४/०० ४.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-१८१ 
४. | देवळी ते कानशिवनी रस्ता. ०/०० ते ४/०० ४.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-१८२ 
५.  सांगळूद बु. ते वाकी रस्ता. ०/०० ते २/०० 2.00 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१८३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.४६/नियोजन-२ 


वरोळी ते अनकवाडी रस्ता. ०/०० ते १/०० १.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-१८४ 

बाभुळगांव ते यावलखेड रस्ता. | ०/०० ते 3/00 ३.०० कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१८५ 

बाभुळगाव ते पांढरी बोंदरखेड 

रस्ता. ०/०० ते २/०० २.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-१८६ 
९. | पांढरी बोंदरखेड ते गुडधी 

रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-१८७ 
१०. | ०. | देवळी ते कोठारी फाटा रस्ता. | 0/00 ते २/०० २.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-१८८ 
ates १. | येवता ते सराव फाटा रस्ता. । 0/00 ते 3/00 ३.०० कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१८९ 
१२. | कानशिवणी ते पार्डी रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.०० कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१९० 
१३. | पातुर नंदापुर ते दाबकी रस्ता. | ०/०० ते ३/०० ३.०० कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-१९१ 
१४. | अन्वीमिर्झापुर ते रा.म.मा. ६ 

ला जोडणारा रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-१९२ 
१५. । कळंबेश्वर ते प्र.रा.मा .७ पर्यंत 

रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-१९३ 
१६. | यावलखेड ते यावलखेड रेल्वे 

स्टेशन रस्ता. ०/०० ते १/५०० ।१.५०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१९४ 
१७. | अन्वी मिर्झापुर ते दहिगाव 

गावंडे रस्ता. ०/०० ते ४/०० ४.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-१९५ 
१८. | चांगेफळ गाव ते झोपडपटी 

रस्ता. ०/०० ते १/०० १.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-१९६ 
१९. | सुकळी ते येळवण रस्ता. ०/०० ते ५/०० ५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९७ 
२०. । वडद खु. ते ब्रम्हपुरी रस्ता.  ।०/०० ते ३/०० ३.०० कि. मी.  । ग्रामीण मार्ग-१९८ 
२१. । म्हेसांग ते कटयार रस्ता. ०/०० ते ४/०० ४.०० कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१९९ 
२२. । हिंगणी बु. ते कुटासा रस्ता.  । ०/०० ते ४/०० ४.०० कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-२०० 
२३. । हिंगणी बु. ते पातोंडा रस्ता.  । ०/०० ते ५/०० ५.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-२०१ 
२४. | पाटी ते रोहना रस्ता. 0/00 ते ३/०० ३.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-२०२ 
२५. | हिंगणी बु पोच रस्ता. ०/०० ते ०/५०० ०.५०० कि. मी ग्रामीण मार्ग-२०३ 
२६. | खानापुर पोच रस्ता. ०/०० ते ०/४०० ।०.४०० कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-२०४ 
२७. | रामगाव ते कौलखेड रस्ता. ०/०० ते ५/०० ५.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-२०५ 
२८. | गोपालखेड जुने गांव ते वैराट 

राजापुर रस्ता. ०/०० ते ४/०० ४.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-२०६ 
२९. । गोपालखेड ते ब्रम्हचारी 

महाराज रस्ता पानेट. ०/०० ते १/०० १.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-२०७ 
३०. | नविन सुकोडा ते टाकळी जलम 

रस्ता. ०/०० ते २/०० २.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-२०८ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.४६/नियोजन-२ 


३१. | बहिरखेड ते दहीगांव गावंडे 
रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-२०९ 
32. | वडद बु. ते दहिहांडा रस्ता. २.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-२१० 
०/०० ते २/०० 
33. | खरप खु. पासुन ते अकोला 
पर्यत रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-२११ 
३४. | हिंगणा बारलिगा ते frat 
मालोकार रस्ता. ०/०० ते २/०० २.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-२१२ 
३५. । मोरगाव भाकरे ते मांजरी रस्ता 
ता.बाळापुर हदी पर्यंत रस्ता. | 0/00 ते ५/०० ५.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-२१३ 
३६. | निबी मालोकार ते कापडी रोड 
रस्ता. ०/०० ते ४/०० ४.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-२१४ 
३७.  गांधीग्राम ते NST रस्ता. ०/०० ते ५/०० ५.०० कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-२१५ 
३८. | गोत्रा ते धामणा रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-२१६ 
३९. | कुरणखेड ते वाळकी रस्ता. ४.०० कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-२१७ 
0/o0o ते 2/00 
४०. | कौलखेड Wel ते पारद रस्ता. ३.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-२१८ 
0/00 ते 3/00 
४१. | कौलखेड el ते समशोरपुर 
रस्ता. ०/०० ते २/०० २.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-२१९ 
४२. | तानखेड ते पैलपाडा रेल्वे गेट 
पर्यंत रस्ता. ०/०० ते २/०० २.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-२२० 
४३. | कापशी तलाव ते माझोड 
गावठाण )जुने माझोड रस्ता( | ०/०० ते ३/०० ३.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-२२१ 
४४. | पैलपाडा खडका रस्त्या पासुन 
ते दहीगांव रेल्वे गेट ते अन्वी 
मिर्झापुर रस्ता. ०/०० ते ५/०० ५.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-२२२ 
४५. ०/०० ते ५/०० ५.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-२२२ 
धोतर्डी ते तेलखेड रस्ता. 
४६. | दापुरा ते कटयार रा.मा.२८० 
पर्यत रस्ता. ०/०० ते २/०० २.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-२२४ 
४७. | खडकी टाकळी ते टाकळी 
जलंब रस्ता. ०/०० ते १/०० १.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-२२५ 
४८. | बोरगाव खु. ते प्र.जि.मा .१९ 
(पार्डी (पर्यंत रस्ता. ०/०० ते १/०० १.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-२२६ 
एकुण लांबी १३९.४०० कि.मी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.४६/नियोजन-२ 
परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील अकोला जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत १३९.४०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२१९८.७४० + १३९.४००) म्हणजेच २३३८.१४० 
मी. इतकी होईल. 
हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०३०६१६४२०११७१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

3) अधीक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकेला. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


प्रत :- 

१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
२ जिल्हाधिकारी, अकोला. 

3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला. 

४ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला. 

५) कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, अकोला. 

६) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

७ रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


